परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना//राष्ट्रीय 
निवृत्तीीतन योजनेचा सदस्य असणारा राज्यातील 
जिल्हा परिषदा, मान्यता प्राप्त खाजगी १००% 
अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व 
अध्यापक विद्यालयातील १००% अनुदानित पदावरील 
पूर्णवेळ शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या सेवा 
सेवानिवृत्ती उपदानाच्या प्रयोजनार्थ जोडून देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : अंनियो-२०२३/प्र.क्र.२८/टिएनटी-६ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २३ सप्टेंबर, २०२४. 
वाचा : 
१. शासन निर्णय क्रमांक: अंनियो-३४१५/प्र.क्र.२७६/टीएनटी-६, दि.१९/०९/२०१९ 
२. शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः रानियो-२०२२/प्र.क्र.३४/सेवा ४, दि. ३१ मार्च, २०२३ 
३. शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. अंनियो-२०२३/प्र.क्र.२८/टिएनटी-६, 
दि.१४ जुन, २०२३ 
४. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांकः रानिप्र-२०२३/प्र.क्र.५७/सेवा-४,दि.२४ ऑगस्ट, २०२३ 
५. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. अंनियो-२०२३/प्र.क्र.२८/टिएनटी-६, 
दि.०६ सप्टेंबर, २०२३ 
६. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांकः रानिप्र-२०२४/प्र.क्र.३५/सेवा-४, दि. ३० मे, २०२४ 


प्रस्तावना : 

वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक ३१ मार्च, २०२३ यास अनुसरुन संदर्भ क्रमांक २ अन्वये, 
दिनांक ०१.११.२००५ रोजी व त्यानंतर राज्यातील जिल्हा परिषदा तसेच, मान्यता प्राप्त खाजगी 
१००% अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील १००% 
अनुदानित पदावरील शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी जो परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/राष्ट्रीय 
निवृत्तीवेतन योजनेचा सदस्य आहे अश्या (अ) शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्याचा सेवेत असतांना मृत्यू 
झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यू उपदान, (ब) रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या 
शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱयाला रुग्णता निवृत्तिवेतन आणि सेवानिवृत्ती उपदान लागू करण्यात आली 
आहे. त्यानुसार सदर कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकास व रुग्णता निवृत्तिवेतनधारकास महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील तरतुदीप्रमाणे कुटुंब निवृत्तिवेतन/रुग्णता निवृत्तिवेतन लागू होईल. 
(क) तसेच १००% अनुदानित झाळेतील सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना 
सेवानिवृत्ती उपदान लागू करण्यात आले आहे. 

वित्त विभागाने संदर्भ क्रमांक ३ येथील परिपत्रकान्वये संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन 
निर्णयानुसार अनुज्ञेय असलेल्या लाभासंदर्भाने कार्यपद्धती निश्चित केळी आहे. सदर परिपत्रकातील 
सूचनेस अनुसरुन या विभागाच्या संदर्भ क्र. ४ अन्वये येथील परिपत्रकान्वये उक्त कार्यपद्धती योग्य त्या 
फेरफारासह लागू करण्यात आली आहे. 

संदर्भ क्र.५ येथील परिपत्रकान्वये नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/राष्ट्रीय 
निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत दिनांक ०१.११.२००५ रोजी व त्यानंतर सेवेत प्रथम नियुक्‍त झालेल्या 

पृष्ठ ४ पैकी १ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः अंनियो-२०२३/प्र.क्र.२८/टिएनटी-६ 


अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सेवा सेवानिवृत्ती उपदानाच्या प्रयोजनार्थ जोडून देण्याबाबत 
अनुसरावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे. त्यानुसार उक्त कार्यपद्धती निश्चित 
करताना जिल्हा परिषदा, मान्यता प्राप्त व अनुदानित अशासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, 
कृषितर विद्यापिठे व त्यांच्याशी संलग्नित मान्यता प्राप्त व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये तसेच 
कृषी विद्यापिठे व तत्सम अनुदानित संस्थामधील कर्मचाऱ्यांना वरील निर्णय, योग्य त्या फेरफारासह 
लागू राहील. मात्र याबाबत स्वतंत्र आदेश संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी निर्गमित 
करण्याची कार्यवाही त्यांच्या स्तरावरुन करावी असे सूचित केले आहे. वित्त विभागाच्या सदर 
सुचनेनुसार पुढीलप्रमाणे आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहेत. सदर आदेशा निर्गमित करताना जे 
शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचे 
सदस्य आहेत, आणि ज्यांची नियुक्‍ती ०१.११.२००५ पूर्वी झाली आहे, परंतु ज्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर 
कर्मचाऱ्याचे पद दि.०१.११.२००५ नंतर १०० Tah अनुदानावर आले असल्याने त्यांचे बाबतीत आदेशा 
निर्गमित करण्याची बाब शासन विचाराधीन होती. 
शासन परिपत्रक: 

वित्त विभागाच्या दिनांक ३०/०५/२०२४ रोजीच्या परिपत्रकामध्ये उक्त लाभ अनुज्ञेय 
करण्याबाबतची जी सविस्तर कार्यपद्धती नमूद करण्यात आली आहे, ती कार्यपद्धती त्यामधील नमूद 
अटी व adie परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा सदस्य 
असणारा राज्यातील जिल्हा परिषदा, मान्यता प्राप्त खाजगी १००% अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, 
उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील १००% अनुदानित पदावरील पूर्णवेळ शिक्षक व शिक्षकेत्तर 
कर्मचारी यांच्याबाबतीत अनुसरण्यात यावी. 

याअनुषंगाने वित्त विभागाकडून वेळोवेळी देण्यात येणारे आदेश व सुधारणा लागू राहतील 
सदर आदेश अंमलात आणण्याबाबत आयुक्‍त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी उचित कार्यवाही 
करावी. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०९२३१४५७४४४०२१ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


SSC et See वटे 


(३ 


Digitally signed by TUSHAR VASANT MAHAJAN 
T H A R VA A NT DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL EDUCATION 
AND SPORTS DEPARTMEI 
5.4.20=19¢6¢23f510a80926e9b7ee5db235979452/3(9e89181 1863406926 
7a22bSF, postalCode=400032, st=M hi 


serialNumber=1A39CEF3C157B9EE6A2ABES779ACF233682613F7B9C335D 
6BF4877267695CECA, cn=TUSHAR VASANT MAHAJ. 
Date: 2024.09.23 14:59:41 +05'30' 


(तुषार महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


भारत सरकारचे संचालक, वित्त विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, (ECB & PR Division), नवी दिल्ली, 
मुख्य लेखा अधिकारी, बी ब्लॉक, दिल्ली प्रशासन विकास भवन, नवी दिल्ली. 

नियंत्रक, लेखा, परराष्ट्र मंत्रालय, नवी दिल्ली 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा-१), महाराष्ट्र, मुंबई, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता १). महाराष्ट्र, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा-२), महाराष्ट्र, नागपूर, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता- २), महाराष्ट्र, नागपूर, 

मा. राज्यपालांचे सचिव, 


शासन परिपत्रक क्रमांकः अंनियो-२०२३/प्र.क्र.२८/टिएनटी-६ 


९) मा. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव 
१०) मा. उप मुख्यमंत्र्यांचे सचिव 
११) सर्व मा. मंत्री व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


१२) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

१३) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

१४) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
१५) मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

१६) मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 


) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

१७) सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद व संसद सदस्य, 

१८) प्रबंधक, मूळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई 

१९) प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई 

२०) प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 

२१) प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई 

२२) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

२३) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

२४) मुख्य माहिती आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, मुंबई 

२५) विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली 

२६) शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२७ सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग 

२८) मंत्रालयीन सर्व विभागांच्या अधिनस्त विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख 

२९) सर्व विभागीय आयुक्‍त 

३० सर्व जिल्हाधिकारी, 

३१ सर्व जिल्हयातील निवडमंडळे 

३२) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

३३) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

३४) अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई 

३५) सह संचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / अमरावती / नागपूर 

३६) संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा. कोकण भवन, वाशी, नवी मुंबई 

30) सह संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, कोकण/पुणे/नाशिक / औरंगाबाद / अमरावती/नागपूर 

३८) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, 

३९) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

४०) सर्व उपकोषागार अधिकारी, 

४१) कार्यकारी संचालक, निवृत्तिवेतन निधी विनियामक व विकास प्राधिकरण, बी-१४/ए, छत्रपती 
शिवाजी भवन, कुतुब संस्थागत क्षेत्र कटवारिया सराय, नवी दिल्ली- ११००१६ ४१. 

82) कार्यकारी उपाध्यक्ष, मे. एन. एस. डी.एल. e-Governance Infrastructure Limited, १ ला मजल 

टाईम्स टॉवर, कमला मिल कम्पाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई- ४०००१३ 

सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, 

सर्व जिल्हयांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 

शिक्षण संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

तंत्र शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

संचालक, महानगरपालिका प्रशासन, मुंबई. 

सर्व विभागीय शिक्षण उप संचालक, 

सर्व शिक्षणाधिकारी 

शिक्षण निरीक्षक बृहन्मुंबई, दक्षिण/ उत्तर पश्चिम, 


8३ 
85 
४५ 
४६ 
old 
छ्ट 
oS 


Go 


Se ee ae a ee 


शासन परिपत्रक क्रमांकः अंनियो-२०२३/प्र.क्र.२८/टिएनटी-६ 


सर्व प्रशासन अधिकारी, नगरपालिका शिक्षण मंडळ, 
सर्व महानगरपालिका व नगरपरिषदा, महाराष्ट्र राज्य. 
सर्व जिल्हयांचे वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण), 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातील सर्व कार्यासने. 
अवर सचिव, वित्त विभाग, सेवा-४, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
निवड नस्ती. (२८/२०२३). 


५१ 
प्‌२ 
43 
Gy 
4Y 
५६ 


